अवर सचिव पदावरून उप सचिव पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


आदेशा 


खालील अवर सचिवांना या आदेशाच्या दिनांकापासून उप सचिव या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये 
करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र अवर सचिवांचे नाव जात सध्याचा विभाग उप सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
वि) २ ३ | ५ 
| श्री.रविद्र शिवाजी गोरवे | अ.जा. | आदिवासी विकास सामाजिक न्याय व विशेष 
विभाग [प्रतिनि- सहाय्य विभाग 
आ.अ.(दक्षता), 
महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, मुंबई ] 
२ | श्री.नवनाथ रावजी वाठ | इमाव | नगर विकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
३ | श्री.दिनेश रोहिदास विजा-अ | शालेय शिक्षणव वित्त विभाग 
चव्हाण क्रीडा विभाग 


४ | HAMM मारूती सावंत | इमाव | महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 


५ | श्रीमती नंदा मारूती खुला | मराठी भाषा विभाग प्रपत्र बढती- कार्यकारी 
राऊत [प्रतिनि- अधिकारी, श्री.सिद्धीविनायक 
श्री.सिद्धीविनायक । गणेशा मंदिर न्यास, प्रभादेवी, 
गणेशा मंदिर न्यास, मुंबई 
प्रभादेवी, मुंबई] 
& श्री. श्रीकृष्ण बाबुराव विजा-अ | महसूल व वन विभाग | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
पवार विभाग 
७ | श्रीमती रोड़ानी दिनेडा इमाव । सार्वजनिक आरोग्य | सामान्य प्रशासन विभाग 
कदम-पाटील विभाग 
८ | श्री. अशोक शांकर मांडे इमाव उद्योग, ऊर्जा व उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


कामगार विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४ 


अ.क्र. | अवर सचिवांचे नाव जात सध्याचा विभाग उप सचिव पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
Ey 2 i el षु 
९ श्री. संतोष विठ्ठल रोकडे | इमाव lacy, रोजगार प्रपत्र बढती- प्रकल्प 
उद्योजकता व संचालक, पु.ल.देशपांडे, 
नाविन्यता विभाग महाराष्ट्र कला 
[प्रतिनि- अकादमी, मुंबई 
पु.ल.देशपांडे, 
महाराष्ट्र कला 
अकादमी, मुंबई] 
7 o श्री. मनोजकुमार गोरख | इमाव इतर मागासव  । प्रपत्र बढती- उपायुक्त, नवी 
महाले बहुजन कल्याण मुंबई, महानगरपालिका 
विभाग 
[प्रतिनि- नवी मुंबई, 
महानगरपालिका] 
ae q | श्रीमती वर्षा गुणवंतराव | भज-ड | पाणीपुरवठाव पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
देशमुख स्वच्छता विभाग विभाग 
१२ । श्रीमती सुनंदा मोहनराव | खुळा | सहकार, पणन व दिव्यांग कल्याण विभाग 
घड्याळे वस्त्रोद्योग विभाग 
१३ | श्री. विजय कृष्णाजी खुला | मृद व जलसंधारण | प्रपत्र बढती- विशेष कार्य 
पोवार (दिव्यांग) विभाग अधिकारी, राज्य नियोजन 
(अस्थिव्यंग) [प्रतिनि- मंडळ, मुंबई 
राज्य नियोजन 
मंडळ, मुंबई] 


२. श्रीमती नंदा मारूती राऊत, श्री.सं.वि.रोकडे, श्री.म.गो.महाले व श्री. वि.कृ.पोवार अवर सचिव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती 
(पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ 
महिन्यांचा राहील. त्यानंतर श्रीमती नंदा मारूती राऊत, श्री.सं.वि.रोकडे, श्री.म.गो.महाळे व श्री. वि.कृ.पोवार 
यांनी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आवश्यक राहील. 


३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली 
आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन निर्णय 
दि.७.५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत 
आहेत. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४ 


४. सदर अधिकाऱ्यांना उप सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे.- 

(अ) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 

आली आहे. 

(आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 

हकक प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा पदोन्नतीच्या 

आदेझापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 

(ई) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या 

अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती संपुष्टात येईल. 

(उ) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी उप सचिव 
संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांलळा पदावनत 
करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 
सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७, 
कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या दि.६.८.२०१८ 
रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ 
व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re पिटीडान (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधीळ BAUR) क्र. 
१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट पिटीशन (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


g 


(9) 


~~ 


ष्‌. उप सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसामध्ये उप सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

६. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने उप सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या आदेशाची 
प्रत या विभागास तात्काळ अवगत करावी. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१६१८१६३११७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार Rd नावाने Dighaly sted ७, NAYAK BABURAC MAN 
VI N AYA K sbunwsinovoeramet GENERAL 


|da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941 def: 


BABURAO MANE ५ terrace” 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४ 


४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/ ग्रामविकास 
विभाग/वित्त विभाग/महसूल व वन विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विकास/सामान्य प्रशासन 
विभाग/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/ दिव्यांग कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना)- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/ ग्रामविकास 

विभाग/वित्त विभाग/महसूल व वन विभाग/सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विकास/सामान्य 
प्रशासन विभाग/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/ दिव्यांग कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

७. निवडनस्ती, कार्यासन १४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


